राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस अधीक्षक / 
पोलीस उप आयुक्त (असंवर्ग) या संवर्गातील 
अधिकाऱ्याची बदलीने पदस्थापना... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र. रापोसे-१७१८/प्र.क्र.३२२(२)/पोल-१(अ) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- 03 जानेवारी, २०१९. 


शासन आदेशा :- 


महाराष्ट्र पोलीस (सुधारणा) अधिनियम, २०१४ च्या कलम २२ (न) मधील तरतुदीनुसार पोलीस 
अधीक्षक /पोळीस उप आयुक्‍त (असंवर्ग) या संवर्गातील खाळीळ पोलीस अधिकाऱ्यांची बदली त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नांव सध्याच्या नियुक्तीचे ठिकाण नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 

हि श्री. गणेश गावडे अपर पोलीस अधीक्षक, भोकर, | अपर पोलीस अधीक्षक, 
जिल्हा नांदेड (पदोन्नतीने औरंगाबाद ग्रामीण 
पदस्थापनेच्या आदेशाधीन) 

२ श्रीमती उज्ज्वला वनकर । अपर पोलीस अधीक्षक, उप आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता 
औरंगाबाद ग्रामीण विभाग, औरंगाबाद 

३ श्रीमती अपर्णा सुधाकर उप आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता पोलीस अधीक्षक, नागरी हक्क 

गिते विभाग, औरंगाबाद संरक्षण, नांदेड 

(बदली आदेझाधीन) 


२. वर नमूद अधिकाऱ्याच्या बाबतीत, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा. 
न्यायालयाचे आदेश, तसेच निवडणूक आचारसंहिता असल्यास, ते विचारात घेऊन तात्काळ पुढील 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


३. संबंधित अधिकाऱ्यांस बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी नियंत्रक अधिकारी यांनी कार्यमुक्त 
करण्याबाबतची आवश्‍यक कार्यवाही करावी व संबंधित अधिकारी यांनी बदलीच्या ठिकाणी रुजू होऊन 
तसा अहवाल झासनास सादर करावा. 


शासन आदेश क्रमांकः रापोसे-१७१८/प्र.क्र.३२२(२)/पोल-१(अ) 


8. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१९०१०३१५१२००४१२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, शिया 
Kailas 8. (१८०५५५५५००. 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b3 1abfcb1894c4c597cc944f19 


ba a89f474e7b98a708cc03eb46cd241a604 
a | W a 6429, cn=Kailas A. Gaikwad 
Date: 2019.01.03 15:16:47 +05'30' 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


) महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
) मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. राज्यमंत्री (गृह) (हाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

अपर पोलीस महासंचालक, नागरी हक्क संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
९) पोलीस आयुक्त, औरंगाबाद, 

१०) पोलीस अधीक्षक, नांदेड 

११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड/औरंगाबाद 

१२) संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत). 

१३) निवडनस्ती / पोल-१(ओ). 


) 
) 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


